RNINo . MAHBIL / 2012/ 47976 
www .dgps.maharashtra . gov. in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६ , अंक - ५२ ] 


बुधवार , नोव्हेंबर ८ , २०१७ / कार्तिक १७, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ६ 


असाधारण क्रमांक ५२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 
वाचा. -- (१ ) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ मधील कलम १० (१ -ई). 

( २ ) मा . विधी व न्याय विभाग यांचे दिनांक २ मे २००८ रोजीचे महाराष्ट्र शासन राजपत्र. 
( ३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकडील आदेश व पत्र क्रमांक रानिआ / नप - २००९ /प्र. क्र . १३ / का -६ , 

दिनांक ५ जून २०१०. 
( ४ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/ नप - २०१५/ प्र. क्र . १० / का - ६, दिनांक 

१० ऑगस्ट २०१५. 
( ५ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा - २०१७/ प्र. क्र . २/ का - ५, दिनांक 

११ जानेवारी २०१७. 
( ६ ) आयुक्त, पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका यांचे पत्र क्रमांक निवडणूक - ३/ कावि - ४८९ / २०१७, दिनांक १० एप्रिल २०१७ . 

आदेश 
क्रमांक नपाप्र-१/मनपा/ एसआर- ६२ ते १६० / २०१७ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ चे कलम १० (१- ई) अन्वये ज्या 
उमेदवारांनी निवडणुकीमध्ये केलेल्या खर्चाचा हिशोब शपथपत्रासह , निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांचे कालावधीमध्ये सादर न 
केल्यास अशा उमेदवारांना अनर्ह ठरविण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना उक्त " वाचा" मधील संदर्भ क्रमांक ३ व ४ येथील आदेशान्वये मा . राज्य 
निवडणूक आयोगाने प्रदान केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ चा निकाल दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जाहीर करण्यात 
आला असून सोबतच्या परिशिष्ट " अ " मधील उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब निवडणूक निकाल जाहीर झालेपासून ३० दिवसांचे आत म्हणजेच 
दिनांक २५ मार्च २०१७ पर्यंत विहित केलेल्या रीतीने सादर केला नसलेबाबत आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांनी त्यांचेकडील उक्त 
" वाचा" मधील संदर्भ क्रमांक ६ येथील पत्रान्वये या कार्यालयास कळविले आहे . 

त्यास अनुसरून परिशिष्ट " अ" मधील ८८ उमेदवारांना विहित कार्यपद्धतीनुसार सुनावणी घेण्यात येऊन रकाना क्रमांक ६ मध्ये नमूद आदेशाद्वारे 
अनर्ह ठरविण्यात आले आहे. 

तसेच मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे दिनांक ५ जून २०१० व दिनांक १० ऑगस्ट २०१५ चे आदेशान्वये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , 
१९४९ चे कलम १० (१ ई) नुसार अनर्ह करण्यात आलेल्या उमेदवारांचे आदेश राजपत्रात प्रसिद्ध करणेकामी तरतूद केली आहे. 

त्याअर्थी, मी, चंद्रकांत दळवी, विभागीय आयुक्त , पुणे विभाग, पुणे परिशिष्ट " अ " मधील ८८ उमेदवारांना रकाना क्रमांक ६ मध्ये नमूद 
आदेशांच्या दिनांकापासून तीन वर्षांचे कालावधीकरिता, पालिका सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा पालिका सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास 
अनर्ह असल्याचे घोषित करीत आहे . 


( १ ) 


एच- ५६३ , भाग एक - अ ( असा.)( पु. वि. पु.) - ५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- - पुणे विभागीय पुरवणी, ८ नोव्हेंबर २०१७ / कार्तिक १७, शके १९३९ 


परिशिष्ट " अ " 
विभागीय आयुक्त , पुणे विभाग, पुणे याचा आदेश क्रमांक नपाप्र /मनपा/ एसआर-६२ ते १६० / २०१७, 

दिनांक १ नोव्हेंबर २०१७ सोबतचे सहपत्र 
जागा उमेदवाराचे नाव 

उमेदवाराचा संपूर्ण पत्ता आदेश निर्गमित केल्याचा क्रमांक 
क्रमांक 

व दिनांक 


अ . क्र . प्रभाग 

क्रमांक 
१ २ 


بهه 


अ 


ه 


ه 


___ अ 


ه 


به 


به 


به 


ه 


९४ 


ه 


अ 


अ 


सोनवणे मारुती लक्ष्मण गीताई कॉलनी, रामदासनगर ,चिखली , क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर- ६२ , 
पुणे-४१२ ११४. 

२०१७, दिनांक २५ जुलै २०१७ . 
शिंदे दयानंद उद्धव यशवंत कॉलनी, मोरेवस्ती , चिखली, हवेली, क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर- ६३, 
पुणे- ४१२ ११४. 

२०१७, दिनांक २५ जुलै २०१७. 
लोंढे सचिन जगदिश मु . पो. चिखली, पाटीलनगर , ता . हवेली, । क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर -६४, 
पुणे -४११ ०६२ . 

२०१७, दिनांक २५ जुलै २०१७ . 
लोंढे शांताराम अनिल मु . पो. चिखली, महादेवनगर, महादेव क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर- ६५ , 
मंदिराजवळ , पुणे- ४११ ०६२. 

२०१७, दिनांक २५ जुलै २०१७. 
ओझरकर नितीन भिकोबा । स्पाईन रोड, निअर स्कूल बो -हाडेवाडी, क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर- ६६, 
मोशी, पुणे- ४१२ १०५ . 

२०१७, दिनांक २५ जुलै २०१७ . 
ठाकुर सचिन धोंडिबा कुदळवाडी , चिखली, ता. हवेली , क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर - ६७ , 
जि . पुणे-४१२ ११४ . 

२०१७, दिनांक २५ जुलै २०१७. 
जाधव राहुल गणपत गट नं. ६२५ , निअर त्रिमूर्ती किराणा क्रमांक नपाप्र / १ / मनपा/ एसआर - ६८ , 

दुकान , जाधववाडी, पुणे-४१२ ११४. २०१७, दिनांक २५ जुलै २०१७ . 
तेजवीर ( तेजी) बनारसी स . नं . ४, रामनगर , बोपखेल 

क्रमांक नपाप्र/ / मनपा/ एसआर- ६९ , 
जिनवाल पुणे- ४११०३१. 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
कांबळे शिल्पा गुंडू स . नं . ८१/ १/ १, कृष्णा कॉलनी , क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर - ७० , 

कृष्णानगर , दिघी, पुणे-४११ ०१५ . २०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
सोनवणे संदिप अर्जून स . नं . ७३/ १४ , आदर्शनगर, दिघी क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर- ७१, 
पुणे- ४११०३१ . 

२०१७, दिनांक २५ जुलै २०१७. 
ढवळे शुभांगी राजेंद्र स . नं . ७८ / ३, संत गजानन महाराजनगर , क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर- ७२, 
दिघी, पुणे- ४११ ०१५ . 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
खाडे मालन धनाजी स . नं . ८४/ २, साई पार्क , रोडे हॉस्पिटल - क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर- ७३, 
जवळ , दिघी, पुणे- ४११ ०१५ . 

२०१७, दिनांक २५ जुलै २०१७. 
नाईक अलका भाऊसाहेब भारतमातानगर , एस. स. नं . ७५ , प्लॉ . ४१ , क्रमांक नपाप्र / १ / मनपा/ एसआर-७४ , 

सहकार कॉलनी, पुणे -४११ ०१५ . २०१७, दिनांक २५ जुलै २०१७ . 
सबिता बी. पी . मेनोन १/ ३७ / १४७, कॉलनी नं . २, गणेशनगर, क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर - ७५, 

बोपखेल , पो . सी . एम. ई ., बोपखेल , २०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 

पुणे- ३१. 
कल्याणी शशिकांत वाळके । मारुती मंदिराजवळ , गावठाण , दिघी , क्रमांक नपाप्र / १ / मनपा/ एसआर - ७६ , 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
मंगेश सखाराम बुरसे स. नं . ७५ , भारतमातानगर, सहकार क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर- ७७ , 

कॉलनी नं . १, डीआयजी, पुणे- ४११ ०१५ . २०१७, दिनांक २५ जुलै २०१७ . 
तिटकारे रामदास मारुती स. नं. ३५, सहकार कॉलनी नं. १ , क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर- ७८ , 

भारतमातानगर , दिघी, पुणे -१५. २०१७, दिनांक २५ जुलै २०१७ . 
फुगे कोमलताई अमर प्रियदर्शनी शाळेजवळ, भोसरी , 

क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर- ७९ , 
पुणे-४११ ०३९. 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 


क 


१४४ 


ड 


ड 


do 


पुणे - १५. 


ब 


१८ 


५ 


ब 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक -अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ८ नोव्हेंबर २०१७ / कार्तिक १७, शके १९३९ 

परिशिष्ट " अ"- -चालू 


३ 


ड 


ब 


२५७ 


अ 


क 


२७७ 


ड 


२८ 


७ 


ड 


भोवरे सुलोचना रामेश्वर स. नं. ६९०, पुणे - नाशिक रोड, शीतलबाग क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर- ८० , 
फेज- ३, पुणे- ४११ ०३९ . 

२०१७, दिनांक २५ जुलै २०१७ . 
काकडे पार्वती पिराजी पुणे - नाशिक रोड , देना बँकेसमोर , भोसरी, क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर- ८१, 
पुणे- ४११ ०३९ . 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
लांडगे निलम कुंडलिक ___ शांताई पार्क, गवळीनगर , भोसरी, पुणे- ३९ क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर -८२ , 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
लांडगे विशाल अशोक फुलेनगर , भोसरी 

क्रमांक नपाप्र/१ /मनपा/ एसआर-८३, 

२०१७ , दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
बढे करिश्मा महेश चक्रपाणी रोड , भोसरी 

क्रमांक नपाप्र / १ / मनपा/ एसआर- ८४, 

२०१७, दिनांक २५ जुलै २०१७ . 
बेलापूरकर सीमा जितेंद्र चक्रपाणी वसाहत , भोसरी 

क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर-८५, 

२०१७, दिनांक २५ जुलै २०१७. 
लांडगे संतोष शिवाजी लांडगे आळी, नियर पी . सी. एम. सी . क्रमांक नपाप्र/१ / मनपा/ एसआर -८६, 

वॉटर टँक, भोसरी, पुणे - ४११ ०३९ . २०१७, दिनांक २५ जुलै २०१७ . 
लांडगे सुनिता विश्वनाथ सीताई निवास, नियर बँक ऑफ महाराष्ट्र , क्रमांक नपाप्र/१ / मनपा/ एसआर-८७, 

लांडगेवाडी , पुणे- ४११ ०३९ . २०१७, दिनांक २५ जुलै २०१७. 
गव्हाणे दत्तात्रय दशरथ स . नं. ६८७ , बिहाइंड नर्मदा रेस्टॉरंट , क्रमांक नपाप्र/१/ मनपा/ एसआर-८८ , 
भोसरी, पुणे - ४११ ०३९ . 

२०१७, दिनांक २५ जुलै २०१७. 
गव्हाणे मकरंद प्रल्हाद स . नं. ६९०/१, विठ्ठल आर्केड , गव्हाणे क्रमांक नपाप्र/१ / मनपा/ एसआर-८९ , 

वस्ती, भोसरी, पुणे- ४११ ०३९ . २०१७, दिनांक २५ जुलै २०१७. 
फुगे सीमा दत्तात्रय फुगे आळी, भोसरी, पुणे -४११०३९ क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर -९० , 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
गायकवाड केशर प्रदीप मोशी भिमनगर 

क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर-९१ , 

२०१७, दिनांक २५ जुलै २०१७. 
कांबळे सरिता सत्यवान हरी ओम पार्क, इंद्रायणीनगर 

क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर- ९२ , 

२०१७, दिनांक २५ जुलै २०१७ . 
सस्ते राहुल तुकाराम मोशी, ता . हवेली, जि . पुणे 

क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर-९३ , 

२०१७, दिनांक २५ जुलै २०१७ . 
खान अझर सिकंदर दिघी रोड , भोसरी 

क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर- ९४ , 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
सहाणे तुषार भिवाजी घोडगंगा हौसिंग सोसायटी 

क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर- ९५ , 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
लांडगे पुजा सुरज लांडगेनगर , भोसरी 

क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर -९६, 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
विद्याताई दीपक कुलकर्णी ओंकार पॅलेस अपार्टमेंट , आरएस १३५ , क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर- ९७ , 

फ्लॅट नं . ४, जी ब्लॉक, शाहुनगर , २०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 

चिंचवड , पुणे-४११ ०१९ . 
पवार संजय नारायण रामनगरसमोर , दत्तनगर , चिंचवड , क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर -९८ , 
पुणे- ४११ ०१९ . 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 


__ ब 


____ अ 


____ अ 


क 


ड 


। 


३६ 


१० 


क 


३७ 


१० 


ब 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक- अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ८ नोव्हेंबर २०१७ / कार्तिक १७ , शके १९३९ 


परिशिष्ट " अ " -- चालू 


४ 


३९ 


११ 


४० 


११ 


अभय 


४१ 


११ 


४२ 


१२ 


क 


१२ 


१३ 


अ 


४५ 


१३ 


४६ 


१४ 


) 


४७ 


१५ 


क 


धेडे गंगा संजय 

तिरंगा हौ . सोसा. रूम २१२, अजंठानगर , । क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर -९९ , 
पुणे- ४११ ०१९ . 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
जाधव किर्ती मारुती महात्मा फुलेनगर , महेश्वरी हौ. सोसा., क्रमांक नपाप्र/१/ मनपा/ एसआर -१०० , 

१५/ ५-६, चिखली, पुणे- ४११ ०१९ . २०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
खरात अशोक गोरख प्लॅट नं . २, आकाश अपा., निअर एच . पी . क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा / एसआर- १०१ , 
पेट्रोलपंप पुणे -४११ ०१९ . 

२०१७ , दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
जगताप काशिनाथ संभाजी फ्लॅट नं . १९ , बी सिद्धीआनंद पार्क , साने क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा / एसआर- १०२, 
चौक , पुणे- ४१२ ११४ . 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
जाधव विजया अशोक राममंदिर , त्रिवेणीनगर , पुणे -४११ ०६२ क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा / एसआर- १०३, 

२०१७, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ . 
कदम गोरखनाथ फक्कड माऊली हौ . सोसायटी, ज्ञानदीप क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर- १०४, 

विद्यालयाजवळ, रुपीनगर , पुणे -४११ ०६२. २०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
तुळवे भिमाबाई जानकू गुरुदत्त हौ . सोसा. बि , नं . ४ , निगडी- ४४ क्रमांक नपाप्र /१ / मनपा/ एसआर-१०५, 

२०१७, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ . 
गायकवाड रमेश काशिनाथ मिलींदनगर , से. नं . २२ , रूम १/ ८/ १५ , क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर- १०७, 
निगडी, पुणे-४११ ४४ . 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
मामीडेशेट्टी करण केशव हाऊस नं . ११९ , बालाजी निवास , राम क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर - १०९ , 

नर्सिंग होमजवळ, पुणे- ४११०३५. २०१७, दिनांक ५ ऑक्टोंबर २०१७ . 
पवार अरुणा किशोर राजयोग , ४७ / ५, सेक्टर नं . २८ , क्रमांक नपाप्र / / मनपा/ एसआर- १११ , 

गंगानगर प्राधिकरण , पुणे- ४११०४४. २०१७, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१७ . 
गायकवाड अजय चंद्रकांत स. नं . ३९ , माऊलीकृपा, बळवंत कॉलनी , क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/एसआर- ११३, 

चिंचवडेनगर, पुणे- ४११ ०३३. २०१७, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७. 
गायकवाड रवी भारत बिजलीनगर , चिंचवड, पुणे-४११ ०३३ क्रमांक नपाप्र / १ / मनपा/ एसआर - ११४ , 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
तेलंगे संतोष पोपट सुदर्शननगर , चिंचवड , पुणे -४११०३३ क्रमांक नपाप्र / १ / मनपा/ एसआर- ११५ , 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
कांबळे विलास भागूजी दळवीनगर, चिंचवड, पुणे - ४११ ०३३ क्रमांक नपाप्र/ / मनपा/ एसआर- ११६ , 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
वाघमारे मोहिनी मनोज आनंदनगर , चिंचवड स्टेशन , 

क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर- ११७ , 
पुणे-४११ ०१९ . 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
इराणी ललिता जाफर मारुती मंदिर ,चिंचवड 

क्रमांक नपाप्र/१/ मनपा/ एसआर- ११८ , 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
वाळूजकर अनिता गणेश स्टोनरिज सोसा., पिंपरी, पुणे- ४११ ०१७ । क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर- ११९ , 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
पाटील जया संजय सुवर्णज्योत टेलरिंग कॉलेजजवळ , क्रमांक नपाप्र/१ /मनपा / एसआर - १२० , 

स . नं . ४३४, कासारवाडी, पुणे- ४११०३४. २०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
जिरगे मंजू विक्रम कैलासनगर , पिंपरी कॅप 

क्रमांक नपाप्र/१ /मनपा/ एसआर - १२१ , 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
इंगळे शोभा मधुकर बाळामल ताळ, पिंपरी 

क्रमांक नपाप्र/१ /मनपा/ एसआर - १२२ , 
२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 


४८ 


१७ 


ड 


१८ 


५० 


१९ 


१९ 


५२ 


१९ 


५५भभभभ 


५३ 


१९ 


१९ 


५७ 


२१ 


____ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ८ नोव्हेंबर २०१७ / कार्तिक १७, शके १९३९ 


परिशिष्ट " अ " -- चालू 


an 


२२ 


२२ 


६२ 


२२ 


३ 


२२ 


६४ 


२२ 


६५ 


२२ 


६६ 


२२ 


६७ 


२२ 


वाळूजकर महादेव निवृत्ती पिंपरीगाव , पिंपरी 

क्रमांक नपाप्र/१ /मनपा/ एसआर - १२३ , 

२०१७ , दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
अ आत्तार युनूस गुलाब स . नं . ७७/२ , साई सबुरी अपार्टमेंट , क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर- १२४ , 

कोकणेनगर , काळेवाडी, पुणे- ४११ ०१७. २०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
अ बनसोडे नितीन सखाराम नढेनगर , कोकणे चौक , काळेवाडी , पिंपरी, क्रमांक नपाप्र / / मनपा / एसआर- १२५ , 
पुणे- ४११ ०१७. 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
कुरवत संतोष अशोक शारदा कॉलनी, पुणे-४११ ०१७ क्रमांक नपाप्र/१ /मनपा/ एसआर - १२६, 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
अ पांचाळ अनिता बालाजी मंगलदीप अपार्टमेंट, पंचनाथ कॉलनी , क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा / एसआर- १२८ , 

कोकणेनगर, कोळेवाडी, पुणे- ४११ ०१७. २०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
___ ताम्हणकर प्रमोद रघुनाथ कॉलनी नं. ३, पवनानगर , काळेवाडी, क्रमांक नपाप्र /१/ मनपा/ एसआर-१२९ , 
पुणे - ४११ ०१७. 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
क ओव्हाळ रंजना ज्ञानेश्वर स . नं . ११२, रूम नं . १२६ , नढेनगर, क्रमांक नपाप्र/१ /मनपा/ एसआर - १३० , 
काळेवाडी, पुणे- ४११ ०१७. 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
ड नढे किरण बाबाजी स . नं. ७९ / ५/ १, ज्योतिबानगर , मनपा क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा / एसआर- १३१ , 

शाळेजवळ, कोळेवाडी, पुणे-४११ ०१७. २०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
ब काळे विमल रमेश घ. नं . ११४० , मोरया कॉलनी, विजयनगर , क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर- १३२, 
काळेवाडी, पुणे - ४११०१७. 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
ब शेख आसिया इर्शाद १०७६/ १, विजयनगर , काळेवाडी , क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर- १३३, 
पुणे -४११ ०१७. 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
अ भालेराव अर्चना बाबु ज्ञानदीप कॉलनी, ज्ञानेश्वरनगर, थेरगाव, । क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर- १३४ , 
पुणे-४११ ०३३ . 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
क गुंजाळ परशुराम शंकर ए- २, प्लॅट नं . १४ , सुर्यनगरी बिल्डिंग , क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर- १३५ , 
पिंपळे गुरव , पुणे- ४११ ०६१. 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
ड फुगे भालचंद्र कुंडलिक कैलासनगर , थेरगाव, पुणे -४११ ०३३ क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर- १३६ , 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
नदाफ हमीदा अलताफ स. नं . ६/ २/ २, संदीपनगर , अश्विनीमिनी क्रमांक नपाप्र/१ / मनपा/ एसआर- १३८ , 
मार्केटमागे, पुणे-४११ ०३३ . 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
क गव्हाणे सुप्रिया सुनिल गणेशनगर , थेरगाव , पुणे -३३ 

क्रमांक नपाप्र/१ /मनपा / एसआर - १३९ , 

२०१७ , दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
ड बाबर सुदाम अजिनाथ स. नं. १३/ १४, आदर्श कॉलनी, क्रमांक नपाप्र /१/मनपा / एसआर-१४० , 
पुणे -४११ ०३३. 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
अ ओव्हाळ सोनाली सागर गावठाण रोड , बुद्धविहार, पुनावळे , क्रमांक नपाप्र/१ / मनपा/ एसआर-१४१, 
पुणे-४११ ०३३ . 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
अ सावळे ऐश्वर्या अनिल ए-८, पूजा अपार्टमेंट, संध्यानगरी रोज , क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर- १४२ , 
पुणे-४११ ०२७. 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
वाघमारे जयश्री प्रशांत मु . पो . वाकड, ता . मुळशी, जि . पुणे क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर- १४३, 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
अ गायकवाड संजय बाबासो सर्वेनंबर ७७, ज्योतिबानगर , कोळेवाडी, क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर- १४४ , 
पिंपरी, पुणे - ४११ ०१७. 

२०१७, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७. 


२३ 


६ 


२३ 


२३ 


२४ 


७३ 


२४ 


२५ 


७५ 


२६ 


२६ 


७७ 


२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ८ नोव्हेंबर २०१७ / कार्तिक १७, शके १९३९ 


परिशिष्ट " अ "-- चालू 


200 


بهبه 


कांबळे कमल अंशोक 


अ 


निकाळजे प्रशांत राजेंद्र 


क 


पाडूळे उमा शिवाजी 


क 


साळुके पुर्वा पवन 


८२ 


३१ 


ड 


गांगा .निलेश ज्ञानेश्वर 


८३ 


३१ 


अ 


सकट सुरेश हरिभाऊ 


स. नं. ४८- ब, 
स . नं . ४८ - ब, श्रीनगर रहाटणी, अमरदीप क्रमांक नपाप्र / १/मनपा/ एसआर- १४५, 
कॉलनी, रहाटणी, पुणे- ४११ ०१७. २०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
द्वारा अमोल यादव , स . नं . ७३/ ३- ब, परिस क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा / एसआर- १४६ , 
कॉलनी नं . ३, पुणे - ४११ ०१७ . 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 
५१/ १, विनायकनगर , पिंपळे गुरव क्रमांक नपाप्र / १ / मनपा/ एसआर- १५२ , 
पुणे -४११ ०६१. 

२०१७, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ . 
स. नं . ६६ / २, मीनाक्षी निवास, संत क्रमांक नपाप्र /१ / मनपा/ एसआर- १५३, 
तुकारामनगर , नवी सांगवी, पुणे- ४११०२७. २०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
स. नं . ५२/ २, विनायकनगर , पिंपळे गुरव , क्रमांक नपाप्र/१ /मनपा/ एसआर - १५४ , 
पुणे - ४११ ०६१. 

२०१७, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ . 
प्लॅट नं . ४०४ , माऊली कृपा बिल्डिंग , क्रमांक नपाप्र /१ /मनपा/ एसआर-१५५, 
जगताप पाटील पार्थ, पिंपळे गुरव , २०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
पुणे - ४११०६१. 
एस . आर. नं . ५४/ १५५, वसुंधरा , विनायक -, क्रमांक नपाप्र/ १/मनपा/ एसआर- १५६, 
नगर , लेन नं . २, पुणे -४११ ०६१. २०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
स . नं. ७२, समर्थनगर , गल्ली नं. २-ब , क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा / एसआर - १५७ , 
डॉ . डांगे हॉस्पिटल जवळ , पुणे- ४११ ०२७. २०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
प्लॅट नं . ए- १६ , शामराज बिल्डिंग , क्रांतीनगर , क्रमांक नपाप्र /१/ मनपा/ एसआर- १५८ , 
लेन नं . पुणे - ४११ ०२७. 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
हाऊस नं . १०२ , लेन नं . ४, मधुबन सोसा., क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर- १५९, 
जुनी सांगवी, पुणे- ४११ ०२७ . 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ . 
ड -४ , पी . डब्ल्यू. कॉलनी, लायन मित्र मंडळ , क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा / एसआर- १६० , 
जुनी सांगवी , पुणे -४११ ०२७. 

२०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 

चंद्रकांत दळवी, 
विभागीय आयुक्त , 
पुणे विभाग, पुणे . 


इंगळे श्वेता विजय 


क 


निंबाळकर पुर्वा अमित 


ड 


शिंत्रे पांडूरंग जोतिबा 


ड 


जुल्स लिओ जेम्स 


ड 


मनियार फिरोज सलीम 


पुणे, १ नोव्हेंबर २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


